सत्यमेव जयते 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

प्राधिकृत प्रकाशन 

गुरुवार ते बुधवार , जुलै ७-१३ , २०२२ / आषाढ १६-२२ , 

स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 

भाग एक- अमरावती विभागीय पुरवणी 


वर्ष ८ , अंक २७ ] 


भाग एक - शासकीय अधिसूचना : नेमणुका , पदोन्नती , 
अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक अ , चार - अ , चार ब 
व चार – क , यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत 
त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ अमरावती विभागाशी संबंधित 
असलेले नियम व आदेश . 


संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका इ . इ . केवळ अमरावती 

विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश . 


अनुक्रमणिका 


पृष्ठे 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ३४ ९ . 


नाही . 


१ - ९ 


शासकीय अधिसूचना : 

: 


नाही . 


Reg . No. NP CITY / 236 / 2018-20 . 


शके १ ९ ४४ 


भाग एक - अ . – ( भाग चार - ब यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात 
आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ अमरावती विभागाशी 
संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत 

समित्या ग्रामपंचायती , नगरपालिका बरो , जिल्हा 

नगरपालिका , प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 
लेखापरीक्षा अधिनियम याअन्वये काढण्यात आलेले 
आदेश व अधिसूचना . 


· 


[ पृष्ठे ९ , किंमत : रुपये १०.०० 


संकीर्ण अधिसूचना नेमणुका , इत्यादी 

: 


नेमणुका , इत्यादी 


पृष्ठे 

१-६ 


जिल्हाधिकारी , यांजकडून 

भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 
कलम ११ ( १ ) अन्वये . 

क्रमांक - कावि - अ.का . उपजि . भूसं- ( लसिंका ) - १८५-२०२२ - 


66 

ज्याअर्थी , भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ च्या कलम ३ च्या 
खंड ( इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना , महसूल व वन विभाग 
क्र . संकीर्ण ११ / २०१४ / प्र . क्र . ७७ / अ -२ , दिनांक ११ सप्टेंबर २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे ) 
याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड - अ ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
एखाद्या जिल्ह्यातील १०,००० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याचा संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त 
अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल . 

अ.- एक -१ ( १६०८ ) . 

( १ ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जुलै ७-१३ , २०२२ / आषाढ १६-२२ , शके १ ९ ४४ 

33 

आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या बुलडाणा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - यास , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - एकमध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन " असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची 
आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे , असे वाटते , ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- दोनमध्ये दिलेले आहे ; 


२ 


आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये , याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
तीनमध्ये दिलेली आहेत . 


आणि ज्याअर्थी , भूमी संपादन कायद्याअंतर्गत सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमी संपादन करतांना सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा सारांश सोबत 
जोडलेल्या अनुसूची - चारमध्ये नमूद केलेले आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , कलम ४३ च्या पोट - कलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्स्थापना या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - पाचमध्ये दिलेला आहे . 


त्याअर्थी , आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ४ ) अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही 
अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही . 


परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर , जिल्हाधिका - यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल , 


परंतु , आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुध्दीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका - यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही . 


33 

तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ५ ) अनुसार , जिल्हाधिकारी , भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम " असा करण्यात आला आहे ) यांच्या 
नियम १० च्या उप नियम ( ३ ) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे . 


आणि म्हणून , त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका - यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी , भूसंपादन , लघुसिंचन कामे , बुलडाणा , जिल्हाधिकारी कार्यालय , बुलडाणा यास पदनिर्देशित 
करीत आहे . 


अनुसूची - एक 
जमिनीचे वर्णन 

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०२-२०२१-२०२२ , मौजे निमगांव ( शेती ) , ता . नांदुरा , जि . बुलडाणा 

गट नंबर 

संपादित करावयाचे एकूण क्षेत्र 

( २ ) 


अ . क्र . 


( १ ) 


१ 

२ 


३ 

४ 


६ 

७ 

८ 


८२३ 

८२३ 

८२४ 

८२५ 

८२६ 


८२६ 

८२६ 

८२६ 


( ३ ) 

हे . आर 

०८१ 

०८१ 

० ५४ 

२०५ 

०८० 

०८० 

०८० 

० ८२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जुलै ७-१३ , २०२२ / आषाढ १६-२२ , शके १ ९ ४४ 

अनुसूची - एक- चालू 


( १ ) 


९ 

१० 

११ 

१२ 

१३ 

१४ 

१५ 

१६ 

१७ 


प्रकल्पाचे नाव 

प्रकल्प कार्याचे वर्णन 

प्रकल्पाचे समाजाला मिळणारे लाभ 


: 


: — 


( २ ) 


: — 


८२६ 

८२६ 

८२६ 

८२६ 

८२६ 

८२६ 

८४४ 

८४४ 

८४४ 


एकूण . 


( ३ ) 
हे . आर 

०८० 


२०२ 

२०३ 

० ३० 

० ५४ 

०१० 

१५४ 

१५७ 

२०७ 


अनुसूची- दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 

जिगांव प्रकल्प . 

जिगांव प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्राकरीता . 

या प्रकल्पामुळे शेतीसाठी पाणी , सार्वजनिक पाणीपुरवठा , उद्योगधंद्याना पाणीपुरवठा होणार 
आहे . त्याचबरोबर ग्रामीण भागामध्ये रोजगार निर्मिती होणार असून ग्रामीण भागातील कष्टकरी , 
शेतकरी भूमिहीन शेतमजूर यांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार असून त्यांच्या जीवनमानात 
( STANDARD OF LIVING ) सुधारणा होणार आहे . 


१८४० 


३ 


अनुसूची- तीन 

बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 

सदरचा प्रकल्प हा सिंचनाचा अनुशेष दूर करण्यासाठी आवश्यक असून दुष्काळ प्रवण भागातील असून अतिशय कमी क्षेत्रावर आहे . सदरचा 
प्रकल्प हा दुर्गम शेतजमिनीवर असून यामध्ये कोणतीही वस्ती अथवा गावठाण बाधित होत नाही . तसेच कोणतीही व्यक्ती विस्थापित होत नाही . त्यामुळे 
पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता नाही . 


अनुसूची - चार 

सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा सारांश 

जिगांव प्रकल्पाला पर्यावरण मान्यता ( Environment Clearence ) मिळालेली असल्यामुळे या प्रकल्पाला सामाजिक परिणाम निर्धारणातून 
सूट आहे . 


अनुसूची - पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 

सदर प्रकरणात भूधारकांची शेत जमीन संपादित होत असून यामध्ये कोणतीही व्यक्ती अथवा गावठाण बाधित होत नाही . तसेच कोणतीही व्यक्ती 
विस्थापित होत नाही . सबब प्रशासकाचा तपशील निरंक समजण्यात यावा . 

दिनांक १३ जून २०२२ . 


४ 


30 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जुलै ७-१३ , २०२२ / आषाढ १६-२२ , शके १ ९ ४४ 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ३५० . 

भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 
कलम ११ ( १ ) अन्वये . 


क्रमांक - कावि - मह.सहा . - उपजि - भूसं ( म.प्र . ) - ४८०-२०२२ 

ज्याअर्थी , भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) 
याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना , महसूल 
व वन विभाग क्र . संकीर्ण ११ / २०१४ / प्र . क्र . ७७ / अ -२ , दिनांक ११ सप्टेंबर २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना " असा करण्यात 
आला आहे ) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड - ओ ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी एखाद्या जिल्ह्यातील १०,००० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याचा संबंधात , अशा जिल्ह्याचा 
जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल . 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या बुलडाणा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - यास , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - एकमध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे 
ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे , असे 
वाटते , ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- दोनमध्ये दिलेले आहे ; 


आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये , याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
तीनमध्ये दिलेली आहेत . ( विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत . ) 

; 

आणि ज्याअर्थी , सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- चारमध्ये दिलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , कलम ४३ च्या पोट - कलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - पाचमध्ये दिलेला आहे . ( नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा . ) ; 


त्याअर्थी , आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ४ ) अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही 
अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही . 


परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर , जिल्हाधिका - यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ; 


परंतु , आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुध्दीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका - यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही . 


तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ५ ) अनुसार , जिल्हाधिकारी , भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम " असा करण्यात आला आहे ) यांच्या 
नियम १० च्या उप नियम ( ३ ) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे . 


आणि म्हणून , त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( ई ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका - यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी कलम ३ च्या खंड ( ई ) मधील परंतुकाच्या खंड ( ग ) अन्वये उपजिल्हाधिकारी ( मध्यम प्रकल्प ) , बुलडाणा , 
यास पदनिर्देशित करीत आहे . 


अनुसूची - एक 

जिगांव प्रकल्पासाठी संपादीत होत असलेले गावठाण क्षेत्र 

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०२-२०२१-२०२२ , मौजे रोटी ( घरे ) , ता . नांदुरा , जि . बुलडाणा 

अ . क्र . घर क्रमांक 

संपादित करावयाचे एकूण क्षेत्र 


( १ ) ( २ ) 


१ 

२ 


१ 


२ 


बांधकाम 


चौ . फूट 


O 


खुले 

( ३ ) 


चौ . फूट 

४२० 

४२० 


एकूण 


चौ . फूट 

४२० 

४२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जुलै ७-१३ , २०२२ / आषाढ १६-२२ , शके १ ९ ४४ 

अनुसूची - एक - चालू 


अ.- एक -२ ( १६०८ ) . 


( १ ) 


३ 


OCw 


४ 


५ 


६ 

७ 

८ 

९ 

१० 

११ 

१२ 

१३ 

१४ 

१५ 

१६ 

१७ 

१८ 


१ ९ 

२० 

२१ 

२२ 

२३ 

२४ 

२५ 


२६ 


२७ 

२८ 

२ ९ 

30 


३१ 

३२ 

३३ 

३४ 

३५ 

३६ 

३७ 


३८ 


३ ९ 

४० 

४१ 

४२ 

४३ 

४४ 


( २ ) 


३ 


30 


४ 


५ 


६ 

७ 

८ 


९ 

१३ 

१४ 

१५ 

१५ - अ 

१५ - ब 

१६ 

१७ 

१८ 

१ ९ 

२० 

२१ 

२२ 

२३ 

२४ 

२५ 

२६ 

२७ 

२८ 

२ ९ 

३० 

३१ 

३२ 

३३ 

३४ 

३५ 

३६ 

३७ 


३८ 

३ ९ 

४० 

४१ 

४२ 

४३ 

४४ 

४५ 


चौ . फूट 


० 


४२० 


O 


४२० 


O 


३६३ 

३६३ 

३६३ 

३३२ 

६३६ 

५०० 

५०० 

१०८ ९ 

१५० 

१५४ 

१५४ 

१५४ 

३६३ 

३६३ 

३६३ 

९ ६ 

५०० 

५०० 

५०० 

२२० 

२२० 

२२० 

२२० 

२२० 

२२० 

३३२ 

३३२ 

२८४ 

५४७ 

२६० 

२६० 

६६० 

६६० 

३८२ 

७०३ 

७०३ 

७०३ 


( ३ ) 

चौ . फूट 

४२० 


O 


४२० 


४२० 


● 


O 


O 


२१५ 


O 


O 


३७८ 


● 


O 


● 


● 


● 


O 


९९ ३ 

११३६ 

३२५ 

३२५ 

१४३ 

१४३ 

१४३ 

१४३ 

१४३ 

१४३ 

२१५ 

२१५ 

२६३ 


१६ ९ 

१६ ९ 


O 


O 


७०७ 


● 


O 


O 


चौ . फूट 

४२० 

४२० 

४२० 

४२० 

४२० 

३६३ 

३६३ 

३६३ 

५४७ 

६३६ 

५०० 

५०० 

१०८ ९ 

५२८ 

१५४ 

१५४ 

१५४ 

३६३ 

३६३ 

३६३ 

१०८ ९ 

१६३६ 

८२५ 

८२५ 

३६३ 

३६३ 

३६३ 

३६३ 

३६३ 

३६३ 

५४७ 

५४७ 

५४७ 

५४७ 


४२ ९ 

४२ ९ 

६६० 

६६० 

१०८ ९ 

७०३ 

७०३ 

७०३ 


५ 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जुलै ७-१३ , २०२२ / आषाढ १६-२२ , शके १ ९ ४४ 

अनुसूची - एक - चालू 


( १ ) 


४५ 


38 


४७ 

४८ 

४ ९ 


५० 


५१ 

५२ 

५३ 

५४ 


५६ 

५७ 

५८ 


५ ९ 

६० 

६१ 

६२ 

६३ 


83 


६५ 


33 

613 


६८ 

६ ९ 

७० 

७१ 

७२ 

७३ 

७४ 


७५ 


367 


७७ 

७८ 

७ ९ 

८० 

८१ 

८२ 

८३ 

८४ 


८५ 

८६ 

८७ 


( २ ) 


38 


४७ 

४८ 

४ ९ 


५० 

५१ 


५२ 

५३ 

५४ 

५५ 

५६ 

५७ 

५८ 

५ ९ 


६० 

६१ 

६२ 

६३ 

६४ 

६५ 


33 


६७ 

६८ 

६ ९ 

७० 


600 


७२ 

७३ 

७४ 

७५ 


७६ 

७७ 


201 


७ ९ 

८० 

८१ 

८२ 

८३ 

८४ 

८५ 

८६ 

८७ 

८८ 


चौ . फूट 

५०४ 

५०४ 

५०४ 

५४६ 

५४६ 

५४६ 

५४६ 

८२५ 

८४४ 


३३० 

६२७ 

४२ ९ 

४२ ९ 


2018 


308 


८५८ 

३८२ 

३८२ 

३८२ 

३८२ 

३३० 

१ ९ ८ 

२६४ 

२६४ 

१८२ 

१८२ 

१८२ 

१८२ 

४१५ 

५४८ 

४१५ 

४१५ 

३३ ९ 
३३ ९ 

२३१ 

२३१ 

२५० 

२३१ 


२३१ 

२३१ 

२३१ 

२२० 

९ ४ 


( ३ ) 

चौ . फूट 


O 


O 


O 


० 


००००००० 


७२ 


O 


O 


३ ९ ६ 


००००००० 


१३३ 


१३३ 

१३३ 


००००००० 


१४३ 

११३ 


चौ . फूट 

५०४ 

५०४ 

५०४ 

५४६ 

५४६ 

५४६ 

५४६ 

८२५ 

८४४ 


३३० 

६२७ 

४२ ९ 

४२ ९ 

४७८ 


४७८ 

८५८ 

३८२ 

३८२ 

३८२ 

३८२ 

७२६ 

१ ९ ८ 

२६४ 

२६४ 

१८२ 

१८२ 

१८२ 

१८२ 

५४८ 

५४८ 

५४८ 

५४८ 

३३ ९ 

३३ ९ 

२३१ 

२३१ 

२५० 

२३१ 

२३१ 

२३१ 

२३१ 

३६३ 

२०७ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जुलै ७-१३ , २०२२ / आषाढ १६-२२ , शके १ ९ ४४ 

अनुसूची - एक - चालू 


( १ ) 


८८ 

८ ९ 

९ ० 

९ १ 

९ २ 

९ ३ 

९ ४ 

९ ५ 

९ ६ 

९ ७ 


९ ८ 


( २ ) 


८ ९ 

९ ० 

९ १ 

९ २ 

९ ३ 

९ ४ 

९ ५ 


९ ६ 

९ ७ 

९ ८ 

९९ 

१०० 

१०१ 

१०२ 

१०३ 

१०४ 

१०५ 


९९ 

१०० 

१०१ 

१०२ 

१०३ 

१०४ 

१०५ 

१०६ 

१०७ 

१०८ 

१० ९ 

११० 

१११ 

११२ 

११३ 

११४ 

११५ 

११६ 

११७ 

११८ 

११ ९ 

१२० १२१/१ 

१२१ 

१२१/२ 

१२२ 

१२२/१ 

१२३ १२२/२ 

१२४ 

१२२/३ 

१२५ 

१२३ 

१२६ 

१२४ 

१२७ 

१२५ 

१२८ 

१२६ 

१२ ९ 

१२७ 


१०६ 

१०७ 

१०८ 

१० ९ 

११० 

१११ 

११२ 

११३ 

११४ 

११५ 

११६ 

११७ 

११८ 

११ ९ 

१२० 


चौ . फूट 

९ ४ 

९ ४ 

११८ 

५४७ 

५४७ 

५४७ 

५४७ 

२५५ 

२५५ 

१०० 

१०० 

१०० 

१०० 

१०० 

३६३ 

३६३ 

१८२ 

१८२ 

१८२ 

१८२ 

३६३ 

१२१ 

१२१ 

१२१ 

२८३ 

२८३ 

२८३ 

२८३ 

३६३ 

३६३ 

३६३ 

२२० 

१६५ 

१६५ 

१६५ 

१६५ 

१६५ 

११६ 

२१७ 

३१५ 

३१५ 

५४४ 


( ३ ) 

चौ . फूट 

११३ 

११३ 


O 


O 


O 


O 


९ ०० 

८३४ 

३२ ९ 

३२ ९ 

३२ ९ 

३२ ९ 

३२ ९ 


● 


● 


● 


● 


O 


O 


● 


O 


O 


O 


००००० 


● 


१४३ 

५२ 

५२ 

५२ 

५२ 

५२ 

१०१ 


O 


२३२ 

२३२ 

३०० 


चौ . फूट 

२०७ 

२०७ 

११८ 

५४७ 

५४७ 

५४७ 

५४७ 

११५५ 

१०८ ९ 

४२ ९ 

४२ ९ 

४२ ९ 

४२ ९ 

४२ ९ 

३६३ 

३६३ 

१८२ 

१८२ 

१८२ 

१८२ 

३६३ 

१२१ 

१२१ 

१२१ 

२८३ 

२८३ 

२८३ 

२८३ 

३६३ 

३६३ 

३६३ 

३६३ 

२१७ 

२१७ 

२१७ 

२१७ 

२१७ 

२१७ 

२१७ 

५४७ 

५४७ 

८४४ 


७ 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जुलै ७-१३ , २०२२ / आषाढ १६-२२ , शके १ ९ ४४ 

अनुसूची - एक - चालू 


प्रकल्पाचे नाव 

प्रकल्प कार्याचे वर्णन 


( १ ) 


१३० 

१३१ 

१३२ 

१३३ 

१३४ 

१३५ 

१३६ 

१३७ 

१३८ 

१३ ९ 

१४० 

१४१ 

१४२ 

१४३ 

१४४ 


१४५ 

१४६ 

१४७ 

१४८ 

१४ ९ 

१५० 

१५१ 

१५२ 

१५३ 

१५४ 


१५५ 

१५६ 

१५७ 

१५८ 

१५ ९ 


: — 


: — 


( २ ) 


१२८ 

१२ ९ 

१३० 

१३१ 

१३२ 

१३३ 

१३४ 

१३५ 

१३६ 

१३७ 

१३८ 

१३ ९ 

१४० 

१४१ 

१४२ 

१४३ 

१४४ 

१४५ 

१४६ 

१४७ 

१४८ 

१४ ९ 

१५० 

१५१ 

१५२ 

१५३ 

१५४ 

१५ ९ 

१६० 

१६१ 


एकूण . 


चौ . फूट 

२४० 

२४० 

२४० 

१२१ 

१२१ 

५०४ 

५०४ 

५०४ 

५०४ 

५०४ 


५०४ 

५०४ 

५०४ 

५०४ 

५४७ 

५४७ 

२२० 

१२१ 

१०४२ 

८२५ 

३१५ 

१६५ 

१६५ 

४५० 

४५० 

४५० 

४५० 


O 


O 


५३७८६ 


( ३ ) 

चौ . फूट 

१२३ 

१२३ 

१२३ 


००००००००० 


● 


● 


● 


१४३ 


O 


१२७ 


२२६ 

३७६ 

३७६ 

४५० 

४५० 

४५० 

४५० 

५७६ 

२० 

२२५ 


१८३०२ 


चौ . फूट 

३६३ 

३६३ 

३६३ 

१२१ 

१२१ 

५०४ 

५०४ 

५०४ 

५०४ 

५०४ 

५०४ 

५०४ 

५०४ 

५०४ 

५४७ 

५४७ 

३६३ 

१२१ 

११६ ९ 

८२५ 

५४१ 

५४१ 

५४१ 

९ ०० 

९ ०० 

९ ०० 

९ ०० 

५७६ 

२० 

२२५ 


७२०८८ 


अनुसूची- दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 

जिगांव प्रकल्प , ता . नांदुरा , जिल्हा बुलडाणा . 

मौजे रोटी ( घरे ) , ता . नांदुरा , जिल्हा बुलडाणा येथिल गावठाणातील जागा जिगांव प्रकल्पात बुडीत 
क्षेत्रात येत असल्यामुळे कार्यकारी अभियंता , जिगांव प्रकल्प धरण व पुनर्वसन विभाग , शेगांव यांचे 
कडून आलेला प्रस्ताव . 

एकूण क्षेत्र ६८८ ९ चौ . मिटर 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जुलै ७-१३ , २०२२ / आषाढ १६-२२ , शके १ ९ ४४ 

समाजाला मिळणारे लाभ 
( आर्थिक रोजगार , पायाभूत सुविधा 
याबाबत व इतर लाभाबाबत ) . 


: 


अनुसूची- तीन 

बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 

सदरचा प्रकल्प हा विदर्भ सिंचनाचा अनुशेष दूर करण्यासाठी असून दुष्काळ प्रवण भागातील क्षेत्रावर आहे . सदरचा प्रकल्प हा दुर्गम भागात 
शेत जमिनीवर आहे . यामध्ये मौजे रोटी , ता . नांदुरा येथील गावठाणातील घरे बाधित होत असल्यामुळे त्याचे पुनर्वसन प्रस्तावित आहे . 


( अ ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात 

आलेल्या अधिका - याचे पदनाम 


या प्रकल्पामुळे शेतीसाठी पाणी , सार्वजनिक पाणीपुरवठा , उद्योगधंद्याना पाणीपुरवठा होणार आहे . 
त्याचबरोबर ग्रामीण भागामध्ये रोजगार निर्मिती होणार असून ग्रामीण भागातील कष्टकरी , 
शेतकरी भूमिहीन शेतमजूर यांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार असून त्यांच्या जीवनमानात 
( STANDARD OF LIVING ) सुधारणा होणार आहे . 


अनुसूची- चार 

सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा सारांश : - नवीन भूसंपादन कायदा , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) यामध्ये कलम ( ६ ) मधिल पोट - कलम २ चे 
परंतुकामधिल तरतुदीप्रमाणे लागू नाही . 


बुलडाणा : 
दिनांक १७ जून २०२२ . 


अनुसूची - पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 


( ब ) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता 

( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात 

आली आहे , त्या अधिसूचनेचा तपशील . 


९ 


: 


जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी , बुलडाणा . 


जिल्हाधिकारी कार्यालय , बुलडाणा . 

महाराष्ट्र शासन , महसूल व वन विभाग , मंत्रालय , मुंबई - ३२ यांची 
अधिसूचना क्र . आर . पी.ए.- २०१५- प्र . क्र . १२ ९- ( २ ) -र -१ , 
दिनांक १०-०६-२०१५ . 


टीप : -उक्त जमिनीच्या संयुक्त मोजणी नकाशे / कागदपत्रे उपजिल्हाधिकारी , भूसंपादन , मध्यम प्रकल्प , जिल्हाधिकारी कार्यालय , बुलडाणा यांचे 
कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


एस . रामामुर्ती , 
जिल्हाधिकारी , बुलडाणा . 


अ.- एक -३ ( १६०८ ) . 

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE , 
PRINTED AT GOVERNMENT PRESS AND BOOK DEPOT , CIVIL LINES , NAGPUR 440001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


